श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालय, 
सातारा या संग्रहालयातील अंतर्गत कलावस्तु 
मांडणी पूर्ण करणे तसेच शिवशस्त्रशौर्य प्रदर्शन 
आयोजनासाठी इतक्या रकमेस प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्रशासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संग्रह-२०२४/प्र.क्र.१९/सां.का.३ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- १) संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, मुंबई यांचे जा.क्र.संग्रह-सातारा/ 
संग्रअंतकलावस्तूमांडणी/२०२३/१२१, दिनांक ११.०१.२०२४ चे पत्र . 


प्रस्तावना :- 

श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालय, सातारा या संग्रहालयातील अंतर्गत कलावस्तु 
मांडणी पूर्ण करणे तसेच शिवडास्त्रशौर्य प्रदर्शन आयोजनासाठी रू.१,३४,८५,५७३/- इतक्या 
रकमेस प्रशासकीय व “शिवडास्त्रशौर्य” प्रदर्शन आयोजनापूर्वी करावयाच्या आवश्‍यक कामासाठी 
रू.७९,१२,७४३/- इतक्या रकमेस वित्तीय मान्यता देण्याची विनंती संदर्भाधीन क्र.१ येथील 
पत्रान्वये संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, मुंबई यांनी केली आहे. त्यानुसार 
वरील प्रयोजनासाठी रू.१,३४,८५,५७३/- इतक्या रकमेस प्रशासकीय व “शिवशास्त्रशौर्य” प्रदर्शन 
आयोजनापूर्वी करावयाच्या आवश्‍यक कामासाठी रू.७९,१२,७४३/- इतक्या रकमेस वित्तीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचारीधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


या शासन निर्णयान्वये श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालय, सातारा या 
संग्रहालयातील अंतर्गत कलावस्तु मांडणी पूर्ण करणे तसेच शिवडास्त्रशौर्य प्रदर्शन 
आयोजनासाठी रू.१,३४,८५,५७३/- (अक्षरी रूपये एक कोटी चौतीस लक्ष पंच्याऐएंशी हजार 
पाचशे त्र्याहत्तर मात्रे इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता व “शिवडास्त्रशौर्य” प्रदर्शन 
आयोजनापूर्वी करावयाच्या आवश्‍यक कामासाठी रू.७९,१२,७४३/- (अक्षरी रूपये एकोणऐंशी 
लक्ष बारा हजार सातठो त्रेचाळीस मात्र) इतक्या रकमेस वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. यासाठी होणारा खर्च हा मागणी क्र.झेडडी-२, कला व संस्कृती, प्रचालन, (१३) 
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव (१३) (१) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवांतर्गत कार्यक्रम (कार्यक्रम) 
(२२०५ ३७३३) ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षामध्ये सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध 
होणाऱ्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


०३. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांना यासाठी नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यास या 
संबंधीच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक: संग्रह-२०२४/प्र.क्र.१९/सां.का.३ 


०४. हाशासन निर्णय विअप्र -२०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनियम, भाग २, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उपविभाग तीन मधील अनुक्रमांक ४ 
मधील परिच्छेद क्र. २७ (२) “अ” नुसार तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३ / 
प्र.क्र.४०/ अर्थसंकल्प-३, दिनांक १२ एप्रिल, 2023 अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकाराच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर ara निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥0/59॥॥9.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक 
सांकेतांक २०२४०२०५१२५८२००९२३ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANDA MARUTI RAUT 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 
AND CULTURAL DEPARTMENT, 
2.5.4.20=281d8ee0076aee3a052a490903f93deadef9f7e2a186 
620ec03666d244838270, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
MA RU T | RA U T serialNumber=BAF9D9317025580944685E047B9C52D64C532 
684054F 19E1F02C374B78E1773F, cn=NANDA MARUTI RAUT 


Date: 2024.02.05 12:57:56 +05'30° 


(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


संचालक , पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सहाय्यक अभिरक्षक, श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालय, सातारा 
महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महाळलेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

महालेखाकार (लेखा परीक्षा व लेखा) मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

अवर सचिव (अर्थसंकल्प) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 

निवड नस्ती, सां.का.३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


